Re याचिका क्र.९९०/२०२१ प्रकरणी मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार माहितीचा 
अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ च्या 
अंमलबजावणीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.रामाआ २०१९/प्र.क्र.१८/सहा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ४ मार्च, २०२४. 


वाचा: १. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.केमाअ२०१३/१५६/प्र.क्र.३६०/सहा, दिनांक ९ मे, २०१४ 
२. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्णर०१५/प्र.क्र.२५२/१५)/सहा, दिनांक २८ जानेवारी, २०१६ 
३. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.संकीर्णर०१८/प्र.क्र.६६/सहा, दिनांक १३ एप्रिल, २०१८ 
४.शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.रामाआ२०१९/प्र.क्र.१८/सहा, दिनांक 92 फ़ेब्रुवारी,२०१९ 
५. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.रामाआ२०१९/प्र.क्र.१८/सहा, दिनांक १६ फ़ेब्रुवारी,२०२३ 
६. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.९९०/२०२१ Kishan chand Jain V/S Union of India & 
Others प्रकरणी दिनांक 99.02.2023 रोजी दिलेले आदेशा. 
७. राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त यांचे पत्र क्र.मुमाआ-२०२२/प्र.क्र.9२/०१, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२३ 


शासन परिपत्रक:- 

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५च्या कलम ४ च्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य 
शासनाने वेळोवेळी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना सूचना दिल्या आहेत. 
२. तथापि अद्यापही अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ 
च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पाळन होत नसल्याने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका 
क्र.९९०/२०२१ Kishan chand Jain V/S Union of India & Others प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 
१७.०८.२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा.राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त यांनी दिनांक 22.92.2023 
रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या शिफारशींना अनुसरुन सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुख, तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील 
सर्व कार्यालये, सार्वजनिक प्राधिकरणे यांना खालीलप्रमाणे सूचित करण्यात येत आहे:- 


१ 
२ 


3 
8 


कलम ४ (9) नुसार माहिती प्रसिध्द करावी. 

कलम ४ (१) नुसार माहिती प्रसिध्द करण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. 

कलम ४ (१) नुसार १७ मुद्दयांबाबत प्रसिध्द करावयाच्या माहितीबाबत सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात. 
कलम ४ च्या अंमलबजावणीसाठी त्रयस्थ पक्षातर्फे पारदर्शक अंकेक्षण (Transparent Third Party Audit) 
करण्याकरीता शासकीय प्रशिक्षण संस्था यांची निवड करावी. 

५) कलम ४ (१) नुसार माहिती Quarterly) तिमाही अद्यावत करावी. 

६) जिल्हाधिकारी हे कलम ४ चे समन्वय अधिकारी आहेत, त्यांनी समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) SIA 
केलेल्या कार्यवाहीबाबत त्यांच्या वार्षिक स्वयंमूल्यनि मूल्यनिर्धारण अहवालामध्ये (Annual Self Assessment 
Report) नमूद करावे. महसूल व वन विभागाने सदर प्रकरणी संबंधितांना आपल्या स्तरावरुन सूचना 
दयाव्यात. 


Se LTS De CN 


शासन परिपत्रक क्रमांकः रामाआ २०१९/प्र.क्र.१८/सहा 


३. उपरोक्त बाबी सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख, सार्वजनिक 
प्राधिकरणे व सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात व आवश्‍यक कार्यवाही करण्याबाबत त्यांना सुचित करावे. 
8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०४१६२४३३८२०७ असा आहे. हे परिपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ROSHANI DINESH KADAM PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
ROSHANI DINESH ५: 

2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d 1 2f2c1313143ad8376 

755d0e815a1eb20fd0ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=16D26A3CE7C86CC341C246E6BB468A80B20659 
KA DA M p ATl | CCB13144AF609F03226E90BA0C, cn=ROSHANI DINESH KADAM 

PATIL 

Date: 2024.03.04 16:33:56 +05'30' 


(रो. दि. कदम-पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

५. सर्व राज्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र राज्य 
६. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

९. महासंचालक, Bara, पुणे 

१०. प्रबंधक, (मूळ शाखा / अपील शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई 

११. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

१३. प्रबंधक ,लोकआयुक्त व उपळोकआयुकक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१४. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी 

१६. निवडनस्ती कार्यासन-सहा 


पृष्ठ २ पैकी २ 


